राज्यातील अनुसूचित जातीच्या १०० 
विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक 
संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि 

शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना 
सन २०२०-२१ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : देशियो-२०२१/प्र.क्र.४२/शिक्षण-१ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ मार्च, २०२१ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी-२०१७/ 
प्र.क्र.४०२/शिक्षण-१, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक : इबीसी- 
२०१७/प्र.क्र.४०२/शिक्षण-१, दिनांक १९ मार्च, २०१७ 
३) आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांचे पत्र क्र.सकआ/१००देशां. शिष्य/इतिवृत्त/२०२०-२१/ 
का-४ड/२०२,दि.९.२.२०२१ 


प्रस्तावना : 

अनुसूचित जातीच्या (नवबौध्दसहित) विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक असणारे कौडल्य व ज्ञान उपलब्ध 
व्हावे व त्यांची विविध क्षेत्रात होणाऱ्या स्पर्धात्मक युगासाठी जडण-घडण व्हावी याकरीता देशातील 
नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना 
शासन निर्णय सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक इबीसी-२००३/ 
प्र.क्र.३२३/मावक-२, दिनांक ११ जून,२००३ अन्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर योजनेच्या 
नियमावलीसंदर्भात यापुर्वीचे सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित करुन योजनेची सुधारीत नियमावली संदर्भीय 
दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये लागू करण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयात 
नमुद आयुक्‍त, समाजकल्याण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीने, सन २०२०-२१ करीता 
देशातील नामांकित शौक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यासाठी निवड प्रक्रिया राबवुन त्याद्वारे प्राप्त 
झालेल्या said विहीत अटी व ar नुसार निवड केलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण 
घेण्यासाठी राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी शासन निर्णय, दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०१७ 
अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या निवड समितीच्या दिनांक ५ जानेवारी,२०२१ च्या बैठकीत निवड 
करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-३ व प्रपत्र-ब-१ ते 
ब-२ मधील एकूण २५ पात्र विद्यार्थ्यांना सन २०२०-२१ करीता राजर्षि शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


२. ज्याविद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यांना त्या- त्या शैक्षणिक संस्थेने 
ठरवून दिलेले पुर्ण शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्यामार्फत संस्थेला 
देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांना शौक्षणिक संस्थेने वसतीगृह व भोजन शुल्क त्यांच्या आकारणीप्रमाणे पुर्ण खर्च 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२१/प्र.क्र.४२/शिक्षण-१ 


देण्यात येईल. सदर खर्चाची रक्‍कम वर्षभरात एकदाच देण्यात येईल. अभ्यासक्रमासाठी लागणारी 
पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य त्याचप्रमाणे इतर शैक्षणिक खर्च यासाठी एकुण रुपये १०,०००/- प्रत्येक वर्षी 
देण्यात येतील. त्यांच्या अभ्यासक्रमाच्या खर्चासाठी सन २०१९-२०२० या वर्षाच्या शिक्षण शुल्क, परिक्षा 
शुल्क व वसतीगृह भाडे, निर्वाह भत्ता व इतर अनुज्ञेय खर्च याबाबत संबधित विद्यापीठाकडून/संस्थेकडून 
माहिती मागवून आणि विद्यार्थ्याच्या प्रगती व उपस्थितीबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेऊन संबधित 
महाविद्यालळय/संस्थेस अदा करावी. 


३. सोबतच्या प्रपत्र-अ-१ ते अ-३, प्रपत्र-ब-१ ते प्रपत्र ब ३ मध्ये नमुद केलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती मंजुर करण्यात आली आहे, त्या विद्यार्थ्यापैकी ज्या विद्यार्थ्यांना 
भारत सरकार मेंट्रीकोत्तर परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती मिळाळी असेल, ती रक्‍कम कमी करुन उरलेली अनुज्ञेय 
रक्कम विद्यार्थ्यांस अदा करण्यात यावी. 


४. सदरहू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यासाठी आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


५. याबाबत होणारा खर्च हा "मागणी क्रमांक एन-३, २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०१ - अनुसूचित जातीचे कल्याण, २७७ - शिक्षण, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना विघयो (०४(२२) उच्च शिक्षणासाठी 
अनुसुचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना राजर्षि शाहू महाराज शिष्यवृत्ती (२२२५ ३८२३), ३४-शिष्यवृत्त्या/ 
विद्यावेतने” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घाळून त्याखाली केलेल्या चाळू आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून 
भागविण्यात यावा. त्याकरीता आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०९१२३०५१०७२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Chandrakant =: 
HaridasWade_ = : 
(चंद्रकांत ह. वडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

४. प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग,मुंबई 

५. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मंत्रालय,मुंबई 

६. आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः देशियो-२०२१/प्र.क्र.४२/शिक्षण-१ 


७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८. संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, ३ महापालिका मार्ग, मुंबई 

९. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१०.संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.संचालक, ळेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१२.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४.अवर सचिव (अर्थसंकल्प) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१५.कक्ष अधिकारी (विघयो-१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ,मंत्रालय,मुंबई 
१६.निवड नस्ती, शिक्षण १. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


(शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र : देशियो-२०२१/प्र.क्र.४२/शिक्षण-१, दिनांक ०९ मार्च, 2029 चे सहपत्र) 


प्रपत्र अ-१ 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत प्रथम वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी 
सन २०२०-२१ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र परिक्षा विद्यार्थ्याचे संपूर्ण प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नावा | अभ्यास क्रमाचे नाव | काला | HSC aeites 
मंडळाचे नांव नाव वधी गुणांची 
(HSC) (वर्षी | टक्केवारी (%) 
El २ ३ ४ ५ ६ 6 
१ | नागपुर अनुकूल प्रकाश | आयआयटी, पवई, मुंबई B.Tech ४ | ९३.८५ 
मोटघरे (Metallurgical 
and Material 
Science) 
2 | a शांतनु परमेश्वर | आयआयआयटी, पुणे B.Tech 8 | ७५.०० 
सोनावणे (Computer 
Science and 
Engg.) 
3 । पुणे अथर्व धनाजी आयआयटी (ISM), TAIT Electric Engg. | 8 | ७३.०८ 
कांबळे 
४ | लातूर अतुल संभाजी । आयआयटी, कानपूर B. Tech 8 | ९०.०४ 
वाघमारे (Aerospace 
Engg.) 
५ | लातूर निखिल मिलींद | घुरूघासीदास विश्वविद्यालय, | Civil Engg. ४ | ६४.३१ 
Te अभियांत्रीकी एवंम प्रायोगीक 
HAART, बिलासपुर, 
छत्तीसगड 
६ | लातूर रोहीत बंडू विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय प्रायोगीक | B.Tech 8 | ५८.०० 
वाघमारे संस्थान, नागपुर (Mining) 


प्रपत्र क्र- अ-२ 
राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत द्वित्तिय वर्ष पदवी अभ्यासक्रमासाठी सन २०२०-२१ 
करीता विद्यार्थ्यांची निवड 
अ.क्र परिक्षा विद्यार्थ्याचे संपूर्ण प्रवेश घेतलेल्या संस्थेचे नाव अभ्यास क्रमाचे | काला डिप्लोमा 
मंडळाचे नांव नाव नाव वधी । मधील गुणांची 
(HSC) (वर्षी । टक्केवारी (%) 
हि 2 3 8 4 & 9 
9 नागपूर गुलशन चुडामन | इंडियन इन्स्टीट्युट ऑफ | B.Tech ४ ८७.०७ 
गोडबोले इजि.,सायन्स अन्ड 
टेक्नॉलॉजी, शिबपूर 
८ | at तेजस्विनी wate | | आयआयटी, तिरुपती 8. Tech 8 ७१.२३ 


होटकर 


चितोर 


प्रपत्र क्र- अ-३ 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत चतुर्थ वर्ष पदवी 


अभ्यासक्रमासाठी सन २०२०-२१करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. | परिक्षा मंडळ विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेशा घेतलेल्य अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC Helles 
नांव (HSC) संस्थेचे नाव वधी गुणांची 
(qs) | टक्केवारी (%) 
डिड २ & ७ ८ 
९ | नागपुर हिमांशू गौतम मून आयआयटी, | B. Tech. ४. | ८७.५४ 
धनबाद, (Mining Engg.) 
झारखंड 
प्रपत्र क्र- ब-१ 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवी प्रथम वर्ष (राज्यस्तर) 


अभ्यासक्रमासाठी 


सन २०२०-२१ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. | परिक्षा मंडळाचे विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्या अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC/Diplom 
नांव (HSC) संस्थेचे नाव वधी a मधील 
(वर्षी | गुणांची टक्के 
वारी (%) 
ze 2 3 g 4 & ७ 
१० | मुंबई सोमीन संजीवन we | आयआयटी, MS (By research) २०५ | ८.८८ 
चेन्नई ८८.८ 
प्रपत्र क्र ब-२ 


राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत पदव्युत्तर पदवी प्रथम वर्ष अभ्यासक्रम 


अभ्यासक्रमासाठी सन २०२०-२१ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 


अ.क्र. | परिक्षा मंडळाचे विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्या अभ्यास क्रमाचे नाव काला | HSC/Diplom 
नांव (HSC) संस्थेचे नाव वधी a मधील 
(as) गुणांची 
टक्केवारी (%) 

|. व. | Q 3 8 4 & 9 

११ | नागपुर स्नेहल गौकम मून आयआयटी, | PhD २ | ८.२५ 
रुरकी, ८२.०० 
उत्तराखंड 

१२ | मुंबई हरीष नितीन वाठोरे । आयआयटी, | M.Tech 2 | ७.५९ 
खरगपूर ७५.९ 

१३ | मुंबई अक्षय सुनील साळवी । आयआयटी, | M.Tech/MCP-PhD | २ | ७.४५ 
खरगपूर Programme २०२० ७४.५ 

Material Science & 
Engg. (MS) 

१४ | नागपुर निताझशा संजय पाटील | आयआयएम, | MBA 2 | ७.३८ 
उदयपूर ७०.० 

१५ | पुणे औंकार AGHA आयआयएम, =| MBA DIM 2 | ७.११ 

इंगळे Rrra ६१.०० 

१६ | पुणे पायल निवास काळे | एनआयटीआयई | PG (DIM) २ | ६७.३ 

मुंबई 


१७ | कोल्हापुर | अजय सुर्यकांत आयआयएम, | MBA ( Post २ | ६५.२ 
अवघडे इंदौर Graduate 
Programme In 
Management) 
१८ | औरंगाबाद | शुभम अजय फाटे आयआयएम, | MBA 2 | ६५.२६ 
नागपूर 
१९ । औरंगाबाद | आकाश बारकू जाधव । सरदार M. Tech 2 | ६२.२६ 
aguas 
नॅशनल 
इन्स्टी.ऑफ 
टेक्नॉंलॉजी, 
गुजरात 
२० । नागपुर aan अनील भाळे । आयआयएम, । MBA २ | ६.७८ 
विशाखापट्टणम ६७.८ 
२१ | औरंगाबाद | वैभव प्रल्हाद धोडपकर | आयआयएम, | PGP, Post 2 | ६.५७ 
लखनौ Graduate 
Programme in 
Management 
२२ । पुणे आशुतोष बाबू बनसोडे | आयआयएम, _। MBA २ | ५८.७ 
नागपूर 
प्रपत्र H.-J -3 
राजर्षि शाहू महाराज देशांतर्गत शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत व्दितीय वर्ष पदव्युत्तर पदवी 
अभ्यासक्रमासाठी सन २०२०-२१ करीता विद्यार्थ्यांची निवड 
अ.क्र. | परिक्षा मंडळाचे | विद्यार्थ्याचे संपूर्ण नाव प्रवेश घेतलेल्या अभ्यास क्रमाचे नावा | काला | पदवी मधील 
नांव (HSC) संस्थेचे नाव वधी गुणांची 
(as) टक्केवारी 
|| २ 1. ४ | ह 9 ९ 
२३ । नागपुर हिमांशू अरंविंद मोडक | आयआयएम, MBA २ | ८२.७ 
काशीपूर, 
उत्तराखंड 
२४ | पुणे किरण बाबासाहेब जवाहरलाल MA (Geography) 2 | ७.७ 
धनगावकर नेहरु विद्यापीठ, ७७.० 
नवी दिल्ली 
२५ | मुंबई साईसंयोग सुभाष आयआयआयएम, | MBA (Post 2 | ७.४ 
लहाने नागपूर Graduate ६४.६३ 


Programme in 


Management) 


